वाचा : 


प्रशासकीय मान्यता : 
नव्याने स्थापीत शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय नंदुरबार या संस्थेस जिल्हा 
वार्षिक योजनेतंर्गत मंजूर अनुदानातून 
यंत्रसामुग्री / साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीएन-२०२१/प्र.क्र.७८/प्रशा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : ०५ मार्च, २०२१ 


१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८. 

४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

५) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक वैशिवि-२०२०/ 
प्र.क्र.२८१/प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 

६) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव जिल्हा नियोजन समिती, नंदुरबार यांचे पत्र 
क्र.जिनिस/0/2021/॥11///0/01063, दिनांक २६.०१.२०२१ 

७) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/यंसाखप्रस्ताव/ 
जिवायो/झावैमनंदुरबार/म/४६१६/२०२१, दिनांक १६.०२.२०२१. 


शासन निर्णय :- 


नव्याने स्थापीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार या संस्थेस जिल्हाधिकारी तथा 


सदस्य सचिव जिल्हा नियोजन समिती, नंदुरबार यांच्या उपरोक्त दिनांक २६.०१.२०२१ च्या 


पत्रान्वये उपलब्ध निधीतून खालील तक्त्यात नमूद केलेली रुपये १,१०,७५,२८१/- (रुपये एक 


कोटी, दहा लक्ष, पंच्याहत्तर हजार, दोनशे एक्याऐंशी फक्त ) इतक्या रक्कमेची यंत्रसामुग्री / 
साधनसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी 


देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएन-२०२१/प्र.क्र.9८/प्रशा-१ 


स्किल लंब यंत्रसामुग्री साधन सामुग्री 


अ.क्र. यंत्रसामुग्रीचे नांव नग प्रति नग एकूण किंमत 
संख्या | यंत्रसामुग्रीची | जी.एस.टी.सह 
किंमत 
जी.एस.टी. सह 

3) अँडव्हान्स व्हेनपंक्वर आर्म नं १९५००० १९५००० 
२ | ऐटीकेल्ली ती | २९९००० २९९००० 
३ | अँडव्हान्स केथेटेरायझेडान ट्रेनर १ २९५८५० २९५८५० 
४ । रिसस्की बेबी डब्ल्यू/स्किळ गाईड ae | २९९००० २९९००० 
५ । एएलएस बबी विथ हर्टसिम २०० ea २९८८५० २९८८५० 
६ । सिम पॅड प्लस विथ स्किल रिपोर्टर za २९६००० २९६००० 
७ ।एनजीटयूब अण्ड ga केअर ट्रेनर ie 222000 २९९००० 
८ | विटाल सीम ब्लड प्रेशर ट्रेनर १ २९५००० २९५००० 
९ | विटाळ सीम 1१ | २६०००० २६०००० 
१० | o | न्युमोथोरक्स ट्रेनर वि यि २९७५०० २९७५०० 
(0 १ | बीएसएस डे २ रिफल पॅक ra (94000 (94000 

१२ | डायग्नोस्टिक फेस विथ लेसीअन्स a | २७९०७० २७९०७० 
१३ । विटाल सीम एरिथेमीया ट्रेनर क २९२०५० २९२०५० 
१४ ।अर्टरिअल आर्म स्टीक कीट ae | 2219940 2219940 
१५ | विटाल सेमी साऊन्ड ट्रेनर शि २९२०५० २९२०५० 
१६ | एईडी ट्रेनर 1१ | २९९००० २९९००० 
qo | रेक्टल Vasa ट्रेनर al २९८५०० २९८५०० 
१८ | बीएसएस ट्रुमँटिक gs ३ ४१३०० १२३९०० 
१९ | मॉक ब्लड गिव्हिंग सेट Tee] ५५४०० ५५४०० 

२० | बीएसएस डे कौट १ 1१ | १७९९७७ १७९९७७ 
२१ | अमबीलीकर कार्ड | 9 | १४४८४० १४४८४० 
२२ | प्रिमिअम eo डब्ल्यूएएस व्हिवेल स्पीड ४ ५०००० २००००० 

क्लिप 

२३ इंजेकान ट्रेनर ३ २१००० ६3००० 

२४ | Vad मॅनेजमेट ट्रेनर शिवत ४९९०० ४९९०० 

२५ ।'आयव्हीटोर्सो Ea २९९००० २९९००० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएन-२०२१/प्र.क्र.9८/प्रशा-१ 


स्किल लंब यंत्रसामुग्री साधन सामुग्री 


अ.क्र. यंत्रसामुग्रीचे नांव नग प्रति नग एकूण किंमत 
संख्या | यंत्रसामुग्रीची | जी.एस.टी.सह 
किंमत 
जी.एस.टी. सह 
२६ । फौमरल sus सेंट्रल व्हेनस We | २९७७५० २९७७५० 
टेक्निक 
२७ | akc एक्झामिनेशान अँण्ड डायग्नोस्टिक ae २४८४४९ २४८४४९ 
ट्रेनर 
२८ ' ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेशियन ट्रेनर eal २९९००० २९९००० 
२९ ।स्ट्रेप आन बेस १ १८१६०० १८१६०० 
३० । फिमेल मल्टी व्हेनस आय व्ही आर्म कौट शि २५४०१९ २५४०१९ 
३१ | एपीसीओट्राॉमी ट्रेनर aa 233990 233990 
३२ | फन्डसअसेसमेट ट्रेनर a २९८५५० २९८५५० 
३३ | बीएसएसडे कौट 2 २ ७५००० १५०००० 
३४ । सल्टन अनल स्पीन्स्टर 1१ | २९७००० २९७००० 
३५ | प्रोफ अबडामिनल ओपेनींग अँण्ड क्लोझर २ ९०००० १८०००० 
३६ | सूचर टयूटर ट्रेनर कौट र ४५००० ९०००० 
३७ | ओपन इंग्युनल हनिया रिपेअर ट्रेनर i | 222000 २९९००० 
३८ | लिटल ज्युनिअर 1१ | ७५००० ७५००० 
३९ | पेडियाट्रिक मल्टीव्हेनस आय व्ही आर्म २ १४७००० २९४००० 
कीट 
vo | बेबी आय व्ही वाय 1१ | १९७००० १९७००० 
४१ | aH सिम्युलेटर a | २९८५५० २९८५५० 
४२ | आय एक्झामिनेशन सीम्युलेटर ea २९५७५० २९५७५० 
४३ | जायन्ट ५ पार्ट आय बॉल्‌ za २७०१०० २७०१०० 
४४ | जायन्ट थ्री पार्ट एअर शिश २९०००० २९०००० 
४५ | एअर डायग्नोस्टिक ट्रेनर २ १४५००० २९०००० 
४६ | स्पेशियल USI अँकडमी स्केलेटन शि १४८००० १४८००० 
४७ | Test जाईन्ट फार इंजेक्‍ठान शिव २९९९५० २९९९५० 
४८ | बक्स्स्ट्रंप स्पाईन बोड १ ७४४१६ ७४४१६ 
एकूण ११०७५२८१ 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएन-२०२१/प्र.क्र.9८/प्रशा-१ 


अटी :- 


लि: 


षु 7 


१०. 


२. 


सदर प्रशासकीय मान्यता जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव जिल्हा नियोजन समिती, नंदुरबार 
यांच्या मार्फत जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत संबंधित संस्थेस मंजूर असलेल्या अनुदानातून प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मिती तसेच बांधकाम / विद्युतीकरणाची 


आव्यकता नाही याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


सदर विषयी " शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका " याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय 
क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद केलेल्या 
तसेच अनुषंगिक शासन निर्णयान्वये विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया " औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स Goran लि. मार्फत 
करण्याबाबत " निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्नीची आव्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेडाक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु JHU 
किमान तीन उत्पादक / पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील अशा प्रकारची 
आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत HOS नसल्याबाबत व 


सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे 
अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येईल. 


या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबंधित संस्थेस खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 


आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएन-२०२१/प्र.क्र.9८/प्रशा-१ 


जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नंदुरबार 
मागणी क्रमांक : एस-०१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०५ - वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा 

०४ - वैद्यकीय महाविद्यालये 
(०४) (३९) - हॉस्पीटलची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे 
संकेतांक - (३४५१ २५६८) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ १३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग 
-२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३०५११५९२७७०१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 9 
MURLIDHA : 
RRAO 
DAHALE 
(अ.मु. डहाळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


basa 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स Hara लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव जिल्हा नियोजन समिती, नंदुरबार 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार 
७. निवडनस्ती (प्रहञा-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


